निर्मलवारी- २०२२ 

आषाढी एकादशी निमित्त पुणे, सातारा व सोलापूर या 
जिल्हयांतून मार्गक्रमण करणाऱ्या विविध संतांच्या 
पालख्यांसोबत असणाऱ्या भाविकांना स्वच्छता सुविधा 
पुरविण्यासाठी मुक्कामाच्या ठिकाणी तात्पुरत्या 
शौचालयाची व्यवस्था करण्याच्या कामांस निधी 
वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्रामविकास व पंचायतराज विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: तिर्थवि-२०२२/ प्र.क्र.१७३/ यो-६ 
२५, बांधकाम भवन, मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई- ४०० ००१. 
दिनांक:०९ जून, २०२२ 


संदर्भ:- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे यांचे जा.क्र./जि.प./स्वभामि/॥/॥८/पालखी-२२/५४९/२०२२ 
दिनांक ५मे, २०२२. 


प्रस्तावना :- 

विधानमंडळाच्या सन २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेडानात मा.मंत्री (वित्त व नियोजन) यांनी त्यांच्या 
अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये आषाढी एकादशी निमित्त पुणे, सातारा, सोलापूर या जिल्हयांतून मार्गक्रमण करणाऱ्या 
विविध संतांच्या पाळख्यांसोबत असणाऱ्या भाविकांकरीता तात्पुरती स्वच्छतागृहे उपलब्ध करुन देण्याकरीता सन 
२०१७-१८ पासून निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत नमूद केले आहे. त्यानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 
परिषद, पुणे यांनी उपरोक्त संदर्भाधिन पत्रान्वये भाविकांकरीता तात्पुरते स्वच्छतागृह भाडेतत्वावर उभारण्याकरीता 
रु. ६,७३,२०,०००/- इतका निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत विनंती केळी आहे. सदर निधी उपलब्ध करुन देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकास योजनेतंर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता ग्रामीण भागातील तीर्थक्षेत्रांच्या 
विकासाकरिता अनुदान (रु. २ कोटी ते रु.२५ कोटीपर्यंत) (२५१५ २५२१) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या 
योजनेतंर्गत एकूण रु.२२५.००कोटी एवढा निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. 
२. सदर अर्थसंकल्पीत तरतूदीमधून, आषाढी एकादशीनिमित्त पुणे, सातारा, सोलापूर या जिल्हयातून 
मार्गक्रमण करणाऱ्या विविध संतांच्या पालख्यासोबत असणाऱ्या भाविकांना स्वच्छता सुविधा पुरविण्यासाठी 
भाडेतत्वावर तात्पुरत्या शौचालयाची व्यवस्था करणेकरीता रु. ६,७३,२०,०००/-(सहा कोटी त्र्याहत्तर लाख वीस 


हजार फक्त) इतका निधी जिल्हा परिषद, पुणे यांना उपलब्ध करुन देण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 


शासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय क्रमांक: तिर्थवि-२०२२/ प्र.क्र.१७३/ यो-६,दि.९ जून, २०२२ 


येत आहे. एकूण मंजूर तरतुदीच्या 20% प्रमाणात म्हणजेच रु.१,३४,६४,०००/- इतका निधी बी.डी.एस. (BDS) 
प्रणालीद्वारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 

३. सदर निधी आवश्यक बाबींवर खर्च झाला असल्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र जिल्हा परिषद, पुणे यांनी 
शासनास व महाळेखापालांस सादर करावे. 

४. सदर अनुदान मागणी क्रमांक एल-३-२५१५-इतर ग्राम विकास कार्यक्रम-१९६-जिल्हा परिषद/ 
जिल्हास्तरीय पंचायतींना सहाय्य (००) (ol) ग्रामीण भागातील तीर्थक्षेत्राचा विकासाकरीता अनुदान (रु.२.०० कोटी 
ते रु.२५.०० कोटीपर्यंत) (२५१५२५२१)-३१- सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (दत्तमत) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा व सदर लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 

६. wer निधी वितरीत करतांना वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ.- ३, दि. ४ 
एप्रिल, २०२२ च्या परिपत्रकामधील अटी व श्तींचे पालन करण्यात आले आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०६०९१७५७०४३८२० असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ानुसार व नावाने, 


F K N AT H Digitally signed by EKNATH KASHINATH GAGARE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=RURAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d9a3ccbc053d2cf9b4c30c85bb8db0e6c39331b90d48b0a 
ba6cde387b5ec208c, 
pseud lonym=E827291D35E203B1202123927394AD71E06D8BCA, 
serialNumber=6BC79F4A08CA2D5D74E02E7214F6AAD4EF7D9AFD 
EBA5BFCDEF24D45049099939, cn=EKNATH KASHINATH GAGARE 
Date: 2022.06.09 18:14:34 +05'30' 

(एकनाथ गागरे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, 
2) मा. राज्यमंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, 
३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
४) महालेखापाल (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-१,मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
५) विभागीय आयुक्त, आयुक्‍त कार्यालय, पुणे विभाग, पुणे. 
६) जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे, सातारा व सोलापूर. 
७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे, सातारा व सोलापूर. 
८) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे, सातारा व सोलापूर. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय क्रमांक: तिर्थवि-२०२२/ प्र.क्र.१७३/ यो-६,दि.९ जून, २०२२ 


९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, सातारा व सोलापूर. 

१०) नियोजन विभाग, (का-१४४४) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११) वित्त विभाग (व्यय १५,अर्थसं १६,अर्थसं १७) मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१२) कार्यासन क्र.वित्त-७, वित्त-१, वित्त-८, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) निवड नस्ती (का.यो-७, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


र“ ~~ ष्य“ — 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


